Reg . No . NPCITY/ 236/ 2018- 20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ८] गुरुवार , मार्च १५ , २०१८ / फाल्गुन २४ , शके १९३९ [ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ५५ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, विकाअ क्र . १११५ - प्र . क्र . ८८ - का . ५, दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 


क्रमांक सामान्य - कक्ष- ९ - कावि - २४९ - २०१८ . – 


मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , विकाअ- क्र . १११५- प्र .क्र .८८- का . ५ , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षकिंवाविद्यमान 
विधानसभा बरखास्त होणे किंवा पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांची नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच 
किंवा ती त्यापुर्वी आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी पदाकरीता प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या 
कार्यालयाकडे तात्काळ जमा करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 


२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 


(एक) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये तसेच परीशिष्ट “ ५ ” मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रावर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा - या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरिता “विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून 
साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका -यांना नसतील . 


३ . नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का संबंधित तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्या कागदपत्रांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवही अवलोकनासाठी 
संबंधित पोलीस आयुक्त / अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 


ना -एक - १ ( २६२६ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १५, २०१८ / फाल्गुन २४ , शके १९३९ 


४ . या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हाधिकारी /पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 


५ . या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवा ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 


अनुसूची 


नागपूर जिल्ह्यातील गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करीता पात्र उमेदवारांची यादी 


संबंधित व्यक्तीचे नाव 


अ . क्र . 
( १ ) 

१ 


( २ ) 
श्री .पंकज सितारामजी काळबांडे 


श्री . मधुकर रघुनाथ सरजारे 
श्री . श्यामलाल मंगल डोंगरे 


श्री . श्याम वामनराव साठे 


श्री . भवरीलाल रघुनाथ खंडेलवाल 
श्री . अनिल मधुकरराव मुन 
श्री . रामराव यादवराव नांदुरकर 


संबंधित व्यक्तीचा पत्ता 

( ३ ) 
१३५, नगर विकास विभाग सोसायटी, २०२ इम्पेरियम अपार्टमेंट , रेल्वे 
क्रासींग जवळ, नरेंद नगर, नागपूर . . 
२८२, नविन इंदोरा , जेतवन विहार पाठीमागे , जरीपटका, नागपूर . 
१८, प्रेरणा, डॉ . आंबेडकर हाऊसिंग सोसायटी , मानकापूर , नागपूर . 
खोब्रागडेहॉस्पीटल मागे , अभ्यंकर रोड , गणेशपेठ , नागपूर. 
२०७, प्राची अपार्टमेंट , चांडक ले- आऊट , कॉटन मार्केट , नागपूर . 
३७, महात्मा फुले कॉलोनी , रामेश्वरी , नागपूर . 
१४, महिमा ऑफसेंट कॉम्प्लेक्स , ४ था माळा, ग्रेटनाग रोड , उंटखाना , 
नागपूर . 
क्वॉर्टर क्र . १६० ,नंदनवन कॉलोनी, नागपूर. 
१४१९ / ४० - अ, भेतेश्वर नगर , गंगाबाई घाट रोड , लाल शाळेजवळ , नागपूर . 
४८ , राहतेकरवाडी ले - आऊट , दसरा रोड , महाल , नागपूर . 
दत्त मंदीर , दसरा रोड , महाल , नागपूर . 
रा. सावरकर ले- आऊट , सरस्वतीनगर, काटोल, जि . नागपूर . 
६१ , टेलीकॉम नगर , स्वामी सदन , प्रतापनगर , नागपूर . 
१४ , महेंद्र कॉलनी , जयताळा, नागपूर . 
पायोनिअर रेसिडेन्सी पार्क , १५ , सोमलवाडा, वर्धा रोड , नागपूर . 
५२, दिवाणे ले- आऊट , बेसा रोड , मानेवाडा , नागपूर . 
३३, गुरूदेव नगर , हुडकेश्वर रोड , नागपूर . 


श्री . प्रभाकर धुडीराम नाईक 
श्री . उकंडराव लक्ष्मणराव सेवतकर 
श्री . चंद्रकांत निळकंठराव नाखले 
श्री . रुपकिशोर लल्लु कनोजिया 
श्री . भिमराव दत्तुजी ढोले 
श्री . प्रदिप नारायनराव येळणे 


श्री . अरविंद मनोहर देशमुख 


श्रीमती कस्तुरी सरस्वती राव 


श्रीमती प्रमिला गुलाबराव राउत 


१७ 


श्री . विठ्ठल गडीजी चौधरी 


नागपूर : 
दिनांक ५ मार्च २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 

नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १५ , २०१८ / फाल्गुन २४ , शके १९३९ 


3 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . टी . एल . सी .१०७६-६३९२३-एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ च्या अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा ) याच्या कलम ४, पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत . त्यांचा वापर करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर जिल्हा जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या 
अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोट - कलम ( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक ८ - ४ - २०१८ नंतर विचारात 


घेईन . 


त 


२ . उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपुर्वी येतील त्या मी विचारात 
घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक - राजस्व - ब - ३- क - कावी- १२१ - २०१८ . 

शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . टी .एल . सी . १०७६- ६३९२३-एम-६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा ) याच्या कलम ४ , पोट -कलम ( १) च्या परंतुका अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत . त्यांचा वापर करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर जिल्हा याद्वारे दिनांक । २०१८ पासून 
नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा .) तालुक्यातील खापरी रेल्वे ( गावठाण सोडून ) , दहेगांव , कलकुही, तेल्हारा या गावाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट 
केलेल्या हद्दीत असलेल्या व नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा .) तालुक्यातील खापरी रेल्वे (कलकुही) नावाने ओळखण्यात येणा- या नवीन गावात 
रुपांतरीत करीत आहे . 


( अ) नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा .) तालुक्यातील खापरी (रेल्वे) या गावाची दोन गावामध्ये विभागणी करून त्याच्या सिमामध्ये बदल करीत 
आहे , आणि 


( ब) असा निर्देश देत आहे की , 


१ . यापूर्वी खापरी (रेल्वे) गावाच्या क्षेत्रात असलेले खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . वगळता आणि याव्यतिरिक्त रस्ते, नाले व नदी 
समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा .) तालुक्यातील खापरी (रेल्वे) नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 

अनुसूची 
जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


गावाचे नांव- खापरी (रेल्वे), तालुका- नागपूर ( ग्रा .), जिल्हा नागपूर . 
पर्यायी गावठाण 

सर्वे नंबर 
वसविलेल्या गावाचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

हे . आर 
खापरी ( रेल्वे ) 

१५२/ २ 

० ४५ 
१५३ / २ 
१५५/ २ 
१५६/ २ 
१५७/ ३/ ब 

१५७/ ४ 
१५८ / १ 
१५८ / २ 
१५९ / १ 
१५९ / २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १५ , २०१८ / फाल्गुन २४ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१६० 


१२१ 


१६१ 


१६२ 


१६३ / १ / ब 


१६३/ २/ ब 

१६३ / ३ 
१६४ / १ / ब 

१६४/ २ 
१६५ / १ 
१६५ / २ 


१६६/ १ / २ 
१६७/ १ / क 
१६७/ १ / ख / २ 

१६७/ २ 
१६८ / १ / ब 
१६८ / २/ ब 
१६८ / ३ / ब 

१६९ 


१ १६ 
१ ०८ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


१७३ 
१७४/ २ 


१७५ / ब / २ 

२३० / २ 
१५७/ १ 


१५७/ २ 
१५७/ ३ / अ 


० ०१ 


१ १३ 


१६३ / १ / अ 
१६३ / २ / अ 

१६४ / १ / अ 
१६७/ १ / ख / १ 


० ५९ 


० ०३ 


० ०४ 


१६८ / १ / अ 
१६८ / २ / अ 
१६८ / ३ / अ 


० ०४ 
० ०२ 


एकूण . . ४६ २५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १५ , २०१८ / फाल्गुन २४ , शके १९३९ 


२. खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्रमांक आणि या क्षेत्रात येणारे रस्ते व नाले यासह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर 
जिल्ह्याच्या नागपूर ( ग्रा ) तालुक्याचे खापरी रेल्वे ( कलकुही) या नावाने ओळखण्यात येईल . 

अनुसूची 
जमिनीचा तपशील 


गावाचे नांव - खापरी (रेल्वे), तालुका-नागपूर ( ग्रा .), जिल्हा नागपूर . 
पर्यायी गावठाण सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 
वसविलेल्या गावाचे नाव 

( २ ) 

( ३) 


( १ ) 


के 


खापरी (रेल्वे) 


० 


० 


० 


० 


१५२ / २ 
१५३ / २ 
१५५/ २ 

१५६/ २ 
१५७ /३ / ब 

१५७/ ४ 
१५८ / १ 
१५८ / २ 
१५९ / १ 
१५९ / २ 


० 


० 


० 


१६० 


० 


१६१ 


० 


१६२ 


० 


० 


० 


० 


० 


१६३ / १/ ब 
१६३/ २/ ब 

१६३/ ३ 
१६४ / १ / ब 

१६४/ २ 
१६५/ १ 
१६५ / २ 
१६६ / १ / २ 


० 


० 


० 


० 


१६७/ १ / क 


० 


० 


१६७/ १/ ख / २ 

१६७/ २ 
१६८ / १/ ब 


० 


० 


१६८ / २ / ब 


० 


० 


१६८ / ३ / ब 

१६९ 


० 


१७० 


१७१ 


० 


१७२ 


० 


१७३ 


० 


ना -एक - २ (२६२६ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १५, २०१८ / फाल्गुन २४ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 
हे . आर 


१७४/ २ 


३ ०९ 


१७५ / ब / २ 


२३० / २ 
१५७/ १ 

१५७/ २ 
१५७/ ३ / अ 
१६३/ १ / अ 
१६३ / २ / अ 

१६४/ १/ अ 
१६७/ १/ ख / १ 

१६८ / १/ अ 
१६८ / २ / अ 


१ १३ 


० ५९ 
००३ 


० ०४ 


००४ 


१६८ / ३ / अ 


० ०२ 


एकूण . . ४६ २५ 


नागपूर : 
दिनांक ७ मार्च २०१८ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 . 


